अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ 
पासून व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेत व्दितीय पाळीत सुरु असलेले पदविका 
अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासनाची मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२१२/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- 9) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.Western / 
१-३५०८६९६४७१/२०१८/₹७५, दि.३०/०४/२०१८. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/अभ्या. बंद/२०१८/१०००, दिनांक १८/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक १ च्या पत्रान्वये 


व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील व्दितीय पाळीत सुरु असलेले पदविका 


अभ्यासक्रम बंद करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण 


संचाळनालय, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्त दिनांक १८/०८/२०१८ रोजीचे पत्रान्वये प्रस्तावित 


केल्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी खालील नमुद व्यावसायीक 


पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील व्दितीय पाळीत सुरु असलेले पदविका अभ्यासक्रम शैक्षणिक 


वर्ष २०१८-१९ पासून बंद करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२१२/१८)/तांशि-५ 


Sr. | DTE Institute Name and Course Name Type of | Intake 
No. | Code Address Courses 
1 2131 | Shri Tuljabhavani Temple Trust’s Diploma in Second ति 
Shri Tuljabhavani College र्ण Electronics & Shift 
Engineering Naldurg Road, | Telecommunication 
Tuljapur- 413601, Dist. Osmanabad. Engineering 
Diploma in Second | 
Mechanical Shift 
Engineering 
२. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्‍त 


प्रपत्रामध्ये नमुद व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील व्दितीय पाळीत सूरु असलेले 


पदविका अभ्यासक्रम शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून बंद करण्यास खालील अटी व शातींच्या अधिन 


राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की 
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका,निकालपत्रे, विद्यार्थ्यांचे पत्ते,फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाकडे सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 


२. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर 
बाबतीत न्यायप्रविष्ठ असलेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. 
भविष्यकाळात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार 
राहील. 


३. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था 
प्रमुखांवर बंधनकारक राहील. 


४. संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवऱ्यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी 
या संस्थेने शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे 
यापुढे निदर्शनास आल्यास त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


५. संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व 
माजी विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२१२/१८)/तांशि-५ 


2. 


६. संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना देय 
असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१९११५१३९९३०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


& प 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath (८ 


Anil Raghunath या 


fec Obi 5dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a965 
79dc30c265d67 


ialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 1 1197206b94720842 
a a r da576febebf84581fc52: Anil Rag! h Katki 
Date: 2018.09.19 11:57:50 +05'30' 


(AX. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


., सहसंचालक विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 


. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा 


AIS, Teal भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१., 


. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डिंग, 


दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 


निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


